महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेठा क्रमांकः कअप - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोंबर, २०१८ 


वाचा :- समक्रमांक दिनांक २५.०५.२०१८ चे आदेठा 
शासन आदेशा 


श्री. हु.अ.मुकादम, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग यांची समक्रमांकाच्या दिनांक २५.०५.२०१८ च्या 
आदेशान्वये अल्पसंख्याक विकास विभागात बदली करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव या 
आदेशान्वये श्री. हु.अ.मुकादम, कक्ष अधिकारी यांची अल्पसंख्याक विकास विभागामध्ये झालेली बदली 
रद्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर WAT आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१५५७०२२२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. र 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. हु.अ.मुकादम, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


9 अ-ऱमु.स./प्रधान सचिव /सचिव, गृह विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

2) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई 

३) आहरण व संवितरण अधिकारी, गृह विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

8) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५  निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


